नायब तहसिलदार संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांना पदस्थापना देणेबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बदली -२०२४/प्र.क्र.१७६/ई-९ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १३ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :- 
१) महसूल व वन विभाग, शासन आदेशा क्र.बदली-२०२४/प्र.क्र.१६२/ई-९, दि.३१.०७.२०२४ व 
वि: रनर 
२) महसूल व वन विभाग, शासन आदेश क्र.पदोन्न -२०२४/प्र.क्र.६०/ई-९, दि.२४.०७.२०२४ 
३) महसूल व वन विभाग, शासन आदेडा क्र.पदोन्न -२०२४/प्र.क्र.११४/ई-९, दि.२२.०८.२०२४ 
४) महसूल व वन विभाग, शासन आदेश क्र.पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.२३२/ई-९, दि.३१.०७.२०२४ 


शासन Sea: 

वाचा येथील आदेशान्वये सर्व महसूली विभागातील नायब तहसिलदार यांना बदलीने पदस्थापना 
दर्शविण्यात आली आहे तसेच कोकण व नाशिक विभागातील अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी 
संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना नायब तहसिलदार (राजपत्रीत, गट -ब) या संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना 
करण्यात आली आहे. तथापि, वाचा येथील आदेशातील खाळील अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत सक्षम 
TEA मान्यतेने प्रशासकीय कारणास्तव अंशतः बदल करुन त्यांची सुधारीत पदस्थापना 
खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र. ४ मध्ये नमूद पदावर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र | कर्मचाऱ्याचे नांव यापुर्वी देण्यात आळेली पदस्थापना अंशत: बदल करुन द्यावयाची 
पदस्थापना 

ze २ ३ 11 8४| 

7 श्री.राजेश Head | नायब तहिसलदार (संगायो), | नायब तहसिलदार (संगायो), तहसिल 

चिंचोरे तहसिल कार्यालय कळंब, जि. | कार्यालय यवतमाळ, जि.यवतमाळ 
यवतमाळ (श्री.कहारे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदावर) 

2 | श्री.राजेश शंकरराव | नायब तहसिलदार (संगायो), | नायब तहिसळलदार (संगायो), तहसिल 

कहारे तहसिल कार्यालय यवतमाळ, जि. | कार्यालय कळंब, जि. यवतमाळ 
यवतमाळ (श्री.चिंचोरे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदावर) 

३ | श्री. आर. एच. बमनोटे | नायब तहसीलदार (नियमित) | नायब तहसिलदार (नियमीत), तहसिल 
तहसील कार्यालय मौदा, जि. | कार्यालय कामठी, जि. नागपूर या 
नागपुर पूर्वीच्या पदावर १ वर्ष मुदतवाढ 

४ श्री.लक्ष्मीकांत तिवारी | नायब तहसिलदार (संगायो), | निवासी नायब तहसिलदार, तहसिल 
तहसिल कार्यालय मोर्शी, जि. | कार्यालय चांदुर बाजार, जि.अमरावती 
अमरावती या रिक्‍त पदावर 


शासन आदेशा HATH: बदली -२०२४/प्र.क्र.१७६/ई-९ 


अ.क्र | कर्मचाऱ्याचे नांव यापुर्वी देण्यात आलेली पदस्थापना अंशत: बदल करुन द्यावयाची 
पदस्थापना 
4 | श्री. मनोज सोनारकर | नायब तहसिलदार (संगायो), | नायब तहसिलदार (महसूल), तहसिल 


तहसिल कार्यालय चांदूर रेल्वे, जि. 
अमरावती 


कार्यालय चांदुर बाजार, जि.अमरावती 
या रिक्‍त पदावर 


६ | श्री. संतोष अंकुठा नायब तहसिलदार, (अति/निष्का), | नायब तहसिलदार, (अति/निष्क), 
बांदेकर भांडूप, जि. मुंबई उपनगर कुलाबा विभाग, जि.मुंबई शहर या रिक्‍त 
पदावर या रिक्‍त पदावर 

७ | ft. राकेश दाभाडे नायब तहसिलदार, (अति/निष्का), | नायब तहसिलदार (महसूल), तहसिल 
कुर्ला, जि.मुंबई उपनगर कार्यालय कुर्ला, जि. मुंबई उपनगर या 

रिक्‍त पदावर 

८ | श्री. अखखिलभारत सहाय्यक अधिक्षक ay), | नायब तहसिलदार (नियमित) तहसिल 

रमेश मेश्राम विभागीय आयुक्‍त कार्यालय नागपुर, | कार्यालय लाखांदूर, जि.भंडारा या 
जि. नागपुर पूर्वीच्या पदावर १ वर्ष मुदतवाढ 

९ | श्री. बाळाराम आंबो नायब तहसिलदार (संगायो), | नायब तहसिलदार, उपविभागीय 

भला तहसिळ कार्यालय डहाणू, | अधिकारी जव्हार, जि.पालघर या 
जि.पालघर पूर्वीच्या पदावर १ वर्ष मुदतवाढ 

| श्री. बी. आर. ढोणे नायब तहसिलदार (महसूल), | नायब तहसिलदार, उपविभागीय 
तहसिल कार्यालय सिंदखेडा, जि. | अधिकारी कार्यालय मालेगाव, 
धुळे जि.नाशिक या रिक्‍त पदावर 

7 श्री.माणिक निवृत्ती नायब तहसिलदार (संगायो), | नायब तहसिलदार (संगायो), तहसिल 

गाडे तहसिल कार्यालय भुसावळ, जि. | कार्यालय सिन्नर, जि.नाशिक (या 
जळगाव श्री.वराडे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदावर) 

१२ | श्री. विजय कवडे नायब तहसिलदार, उपविभागीय | निवासी नायब तहसिलदार, तहसिल 
अधिकारी कार्यालय माढा, जि. | कार्यालय माढा, जि.सोलापूर या Raa 
सोलापूर पदावर 

१३ | श्री बिरुदेव कोळेकर | नायब तहसिलदार (निवडणूक), | नायब तहसिलदार, जिल्हाधिकारी तथा 
१६९ घाटकोपर (प.) विसमस, । सक्षम प्राधिकारी (ना.क्षे.क.म. शाखा) 
जि.मुंबई उपनगर बृहन्मुंबई, जि.मुंबई उपनगर या रिक्‍त 

पदावर 

१४ | श्री. विजय देविदास | नायब तहसिलदार (संगायो), | नायब तहसिलदार (महसूल) तहसिल 


गोस्वामी 


तहसिल कार्यालय शहादा, जि. धुळे 


कार्यालय सिंदखेडा, जि.धुळे (श्री.ढोणे 
यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 


१५ 


श्री. सचिन मोतीलाल 
खंडाळे 


नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
तहसिल कार्यालय मूल, जि.चंद्रपूर 


नायब तहसिलदार (नियमीत), तहसिल 
कार्यालय चंद्रपुर, जि.चंद्रपूर या पूर्वीच्या 
पदावर १ वर्ष मुदतवाढ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली -२०२४/प्र.क्र.१७६/ई-९ 


अ.क्र | कर्मचाऱ्याचे नांव यापुर्वी देण्यात आळेली पदस्थापना अंशत: बदल करुन द्यावयाची 
पदस्थापना 
१६ | श्री. अभय राजाभाऊ । नायब तहसिलदार (निवडणूक) | नायब तहसिलदार (महसूल-१), तहसिल 


जोशी 


जिल्हाधिकारी कार्यालय हिंगोली, 
जि. हिंगोली 


कार्यालय पाटोदा, जि. बीड (या 
श्री.ढाकणे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदावर) 


१७ | श्री. गिरीष Gass | नायब तहसिलदार RTA, | नायब तहसिलदार (महसूल-१), तहसिल 
तहसिल कार्यालय बिलोली, जि. | कार्यालय देगलुर, जि.नांदेड या रिक्‍त 
नांदेड पदावर 

१८ | श्री. शांताराम नामदेव | निवासी नायब तहसिलदार, | निवासी नायब तहसिलदार, तहसिल 

किरवे तहसिल कार्यालय आटपाडी, | कार्यालय आंबेगाव, जि.पुणे या रिक्‍त 
जि.सांगली पदावर 

१९ | श्री. एस. ई. अनासुने । नायब तहसिलदार  (संगायो), | निवासी नायब तहसीलदार, तहसील 
तहसिल कार्यालय अचलपुर, जि. | कार्यालय चांदूर रेल्वे, जि. अमरावती या 
अमरावती पदावर १ वर्ष मुदतवाढ 

२०  श्री.डी. आर. सैंदाणे | नायब तहसिलदार (महसूल), | नायब तहसिलदार (संगायो), तहसिल 
तहसिल कार्यालय मुक्ताईनगर, | कार्यालय चोपडा, जि. जळगाव (या 
जि. जळगाव श्री.सोनवणे यांच्या बदलीने रिक्‍त 

होणाऱ्या पदावर) 

29 | श्री.अशोक सोनवणे | नायब तहसिलदार  (संगायो), | नायब तहसिलदार (महसूल), तहसिल 
तहसिल कार्यालय चोपडा, जि. | कार्यालय मुक्‍ताईनगर, जि. जळगाव (या 
जळगाव श्री.सैंदाणे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 

पदावर) 

२२ | श्री.सतिष दगडू नायब तहसिलदार (निवडणूक), | नायब तहसिलदार, उपविभागीय 

कानडे तहसिल कार्यालय धुळे, जि. धुळे । अधिकारी कार्यालय कर्जत, 
जि.अहमदनगर (या श्री.पाडळे यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 

२३ | श्री.विवेक हरिप्रसाद | निवासी नायब तहसिलदार, | नायब तहसिलदार (महसूल), तहसिल 

पांडे तहसिल कार्यालय वणी, | कार्यालय वणी, जि. यवतमाळ या रिक्‍त 
जि.यवतमाळ पदावर 

२४ | श्री.आर. बी. नायब तहसिलदार  (संगायो), | निवासी नायब तहसिलदार, तहसिल 

कापसीकर तहसिल कार्यालय महागाव, जि. | कार्यालय वणी, जि.यवतमाळ (श्री.पांडे 
यवतमाळ यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 

२५ | श्री.ओमप्रकाशठ काळे | नायब तहसिलदार (नियमित), | नायब तहसीलदार (नियमित), तहसील 
तहसिल कार्यालय नरखेड, जि. | कार्यालय मौदा, जि.नागपूर या पदावर १ 
नागपूर वर्ष मुदतवाढ 

२६ | श्री.बाळाजी पुदलवाड | नायब तहसिलदार  (संगायो), | निवासी नायब तहसिलदार, तहसिल 


तहसिळ कार्यालय माढा, जि. 


सोलापूर 


कार्यालय पंढरपूर, जि. सोलापूर या 
रिक्‍त पदावर 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेशा HATH: बदली -२०२४/प्र.क्र.१७६/ई-९ 


अ.क्र | कर्मचाऱ्याचे नांव यापुर्वी देण्यात आलेली पदस्थापना अंशत: बदल करुन द्यावयाची 

पदस्थापना 

२७  श्री.ए. आर.देशामुख । नायब तहसिलदार (महसूल), | नायब तहसिलदार (संगायो), तहसिल 
तहसिल कार्यालय चिखलदरा, जि. | कार्यालय तिवसा, जि.अमरावती या रिक्‍त 
अमरावती पदावर 

२८ | FU. आर. चवरे नायब तहसिलदार (निवडणूक), | नायब तहसिलदार (संगायो), तहसिल 
तहसिल कार्यालय मोताळा, जि. | कार्यालय चांदूरबाजार, जि. अमरावती 
बुलडाणा या रिक्‍त पदावर 

२९ | SAR शिवलाल | नायब तहसिलदार  (संगायो), | नायब तहसिलदार (म-२), तहसिल 

बहुरे तहसिल कार्यालय अंबड, जि. | कार्यालया सोयगाव, जि.छत्रपती 
जालना संभाजीनगर (या श्री.भदाणे यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 

३० | श्री.सुरेश मिसाळ नायब तहसिलदार  (संगायो), | नायब तहसिलदार (4-9), तहसिल 
तहसिल कार्यालय अंबाजोगाई, जि. | कार्यालय जाफ्राबाद, जि.जालना या 
बीड रिक्‍त पदावर 

३१ | श्री. व्ही. पी. गावंडे निवासी नायब तहसिलदार, | नायब तहसिलदार (संगायो), तहसिल 
तहसिल कार्यालय झरीझामणी, जि. | कार्यालय महागाव, जि. यवतमाळ (या 
यवतमाळ श्री.कापसीकर यांच्या बदलीने Rad 

होणाऱ्या पदावर) 

२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना वाचा येथील आदेशातील अटी लागु राहतील 


३. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांना अंशत: बदलीने दर्शविण्यात 
आलेल्या पदस्थापनेच्या पदावर रूजू होण्यासाठी ते धारण करित असलेल्या पदावरून या आदेशान्वये 
एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी तात्काळ नवीन पदस्थापनेच्या पदावर रूजू 
व्हावे व तसा अनुपालन अहवाल विभागीय आयुकत कार्यालयामार्फत शासनास सादर करावा. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९१३१८४४११७५१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SHRIKANT MADHUKAR 
MOHITE 


Digitally signed by SHI 


(श्रीकांत म. मोहिते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
सर्व विभागीय आयुक्त. 
प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली -२०२४/प्र.क्र.१७६/ई-९ 


२. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह), यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त), यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

४. मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

५. अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
६. संबंधित जिल्हाधिकारी. 

७. प्रधान महाळेखापाल, (लेखापरीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता) नागपूर. 

८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९. संबंधीत अधिकारी (विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत). 

१०.निवडनस्ती, कार्यासन ई-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


